श्री. शरणप्पा हनमंत पाटील, सेवानिवृत्त 
हजेरी सहायक यांना सेवा निवृत्तीवेतन व 
तद्नुषंगीक लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या सेवेत 
भर घालण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सेवावा-७०२२/प्र.क्र.१३२/आस्था-१० 
बांधकाम भवन इमारत, १ ला मजला,२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ एप्रिल,२०२३ 


प्रस्तावना- 

रोजगार हमी योजने अंतर्गत हजेरी सहायक म्हणून कार्यरत असलेले श्री. शरणप्पा हनमंत 
पाटील यांना दिनांक ०८/०६/२००४ रोजी वरिष्ठ सहायक पदावर जिल्हा परिषद, पुणे अंतर्गत शिक्षण 
विभाग(प्राथमिक) जिल्हा परिषद, पुणे येथे दि.०८/०७/२००४ रोजी रुजू करुन घेण्यात आले. श्री. 
IT हनमंत पाटील हे वरिष्ठ सहायक या पदावरुन दि.३०/११/२०१३ रोजी एकूण ९ वर्ष ४ 
महिने२२ दिवस इतकी सलग सेवा करुन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. परंतु महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम १९८२ च्या नियम ३० नुसार निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी त्यांची सलग सेवा १० 
वर्ष पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. 

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्र. २५८२/२०१२ व अन्य संलग्न 
याचिकांमध्ये दिनांक १३/०८/२०१५ रोजी दिलेल्या सामाईक निकालाचा संदर्भ देवून श्री. शरणप्पा 
हनमंत पाटील यांनी दिनांक २२/०६/२०२२ रोजी शासनाकडे सेवानिवेतन अनुज्ञेय होण्यासाठी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५४ (२) नुसार, त्यांच्या अर्हताकारी 
सेवेत ७ महिने ८ दिवस इतक्या सेवेची भर घालण्यासाठी निवेदन सादर केले आहे. सदर निवेदनाच्या 
अनुषंगाने एक विशेष बाब म्हणून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

श्री. शरणप्पा हनमंत पाटील यांनी वरिष्ठ सहायक पदावर केलेली एकूण ९ वर्षे ४ महिने २२ 
दिवस सलग सेवा व मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक 
२५८९/२०१२ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दिलेला, दिनांक १३.०८.२०१५ चा सामाईक निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवावा-७०२२/प्र.क्र.१३२/आस्था-१० 


विचारात घेऊन श्री. शरणप्पा हनमंत पाटील यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ अनुज्ञेय होण्यासाठी महाराष्ट्र 


नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५४ (२) नुसार त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये "विशोष 
बाब म्हणून एकूण ७ महिने ८ दिवस भर घालण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. त्यानुसार मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी श्री.शरणप्पा हनमंत पाटील यांना सेवानिवृत्त 


दिनांकापासून सेवानिवृत्ती वेतन व इतर अनुषंगिक भत्ते देण्यात यावे. 


2. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८२/सेवा-४, दि. 


०६/०४/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१२१५२३१२७५२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Suresh 


S U res h Deoram Ambekar 


DN: cn=Suresh Deoram 
Ambekar, o=RDD, ou=Rural 


DeOLAM _ cevecpment department 


email=suresh.ambekar@nic 
win, c=IN 


A aa b e ka I/_ Date: 2023.04.18 14:29:52 


+05'30' 


(सु.दे.आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री(ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२, 

. मा.राज्यमंत्री(ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२ 
. प्रधान सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

. विभागीय आयुकक्‍्त,विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे . 

. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, पुणे 

ण, 


वित्त विभाग-सेवा -४ मंत्रालय, मुंबई, 


१०.निवड नस्ती आस्था-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


